मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना 
करण्यासाठी इस्रायल देशाच्या कंपनीसोबत केलेल्या 
प्राथमिक करारानुसार निधी वाटपाबाबत.... 
(लेखाशिर्ष-२२१५ ए०२३) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्र.ग्रापापु-२०१७/प्र.क्र.१४५/पापु-१० 
जी. टी. हॉस्पिटल आवार, नवीन मंत्रालय, . 
७ वा मजला, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख:दिनांक: ०३ डिसेंबर,२०१८ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांकःक्र. ग्रापाधो-१११६/प्र.क्र.१२२/पापु-७,दिनांक ६ डिसेंबर, २०१६ 
२) शासन निर्णय क्रमांकःक्र.मवॉग्री-२०१७/प्र.क्र.७२/पापु-१८, दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१७ 
३) शासन निर्णय क्रमांकःक्र.ग्रापापु-२०१७/प्र.क्र.१४५/पापु-१० ,दिनांक १७ मार्च ,२०१८ 


प्रस्तावना - 

मराठवाड्यातील जनतेस सततच्या कमी पर्जन्यनामुळे वारंवार पाणी टंचाईस तोंड द्यावे लागते. 
मराठवाडा विभागासाठी औरंगाबाद येथे दिनांक ४ ऑक्टोंबर, २०१६ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या 
बैठकीत मराठवाडा विभागातील पाणी समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने ग्रीड पध्दतीची पाणी पुरवठा योजना 
तयार करण्यासाठी तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने मराठवाडा विभागासाठी ग्रीड पध्दतीने 
पाणी पुरवठा करण्याच्या योजनेचा पूर्वव्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी मा. मंत्री, (पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली. सदर कामाकरिता सन २०१८-१९ मध्ये रु. 
20,00,00,000/- (अक्षरी रुपये वीस कोटी मात्र ) इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 
तद्नुषंगाने मराठवाडा विभागासाठी ग्रीड पध्दतीच्या पाणी पुरवठा योजनेकरिता पूर्वव्यवहार्यता (Pre 
feasibility DPR) अहवाल तयार करण्या करिता सर्वेक्षण करणे व इतर कामाकरिता उपरोक्त संदर्भाधीन 
क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये रक्‍कम रु. १३,९०,७८,०००/- (अक्षरी रुपये-तेरा कोटी नव्वद लाख अठ्यात्तर 
हजार मात्र) इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण व इस्त्रायळ देशाच्या मेकोरोट डेव्हलपमेंट अन्ड एन्टरप्रायजेस लि. (MEKOROT 
Development and Enterprises Ltd.) कंपनीसमवेत दि.२१/०२/२०१८ रोजी करार झाला आहे. 
त्यानुसार त्या कंपनीला या कामासाठी एकूण ३३,०७,६२१ US डॉलर (भारतीय कर वगळून) देय आहे. 
त्यापैकी Pre payment after signing agreement १२.५% निधी संदर्भ क्र.३ नुसार वितरीत करण्यात 


शासननिर्णयक्रमांकःग्रापापु-2017/प्र.क्र.145/पापु-10 


आला आहे . भारतीय चलनात डॉलरचा भाव रु. ७१ विचारात घेता कंपनीला जवळपास एकूण रु. २३.४८ 
कोटी अहवालासाठी द्यावे लागणार आहेत. रु.२३.४८ कोटीच्या Yo % रक्‍कम रु. २,३४,८४,१०२ (दोन 
कोटी चौतीस लाख चौ-याएऐंशी हजार एकशे दोन रूपये फक्त ) होते. तर सदर रकमेवर १८% GST 
रु.४२,२४,१३८ (बेचाळीस लाख AA हजार एकशे अडतीस रूपये पक्त) होतो. म्हणजेच कंपनीला चालु 
आर्थिक वर्षात द्यावयाची रक्‍कम रु२,३४,८४,१०२ + GST (रु. ४२,२४,१३८ ) = रु. २,७७,११,२४०/- 
(रुपये दोन कोटी सत्याहत्तर लक्ष अकरा हजार दोनशे चाळीस फ़क्त) वितरीत करणे आवश्यक ठरते. 
यास्तव, मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी इस्रायल देशाच्या 
कंपनीसोबत केलेल्या कराराच्या अनुषंगाने निधी वाटपाचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासननिर्णय- 
मराठवाडा विभागासाठी ग्रीड पध्दतीच्या पाणी पुरवठा योजनेकरिता दुष्काळी परिस्थितीवर 
उपाययोजना करण्यासाठी इस्त्रायल देशाच्या मेकोरोट डेव्हलपमेंट अन्ड एन्टरप्रायजेस लि. (MEKOROT 

Development and Enterprises Ltd.) कंपनीसोबत केलेल्या एकूण ३३,०७,६२१ US डॉलर (भारतीय 
कर वगळून) रक्‍कम म्हणजेच भारतीय चलन किंमत रु. २३.४८ कोटी कराराच्या रकमेपोटी एकूण 
कराराच्या १०% (म्हणजेच रु. २.३४८४१०२ कोटी) + GST (रु. ०.४२२७१३८ कोटी ) असे एकूण रु. 
२,७७,११,२४०/- (रुपये दोन कोटी सत्याहत्तर लक्ष अकरा हजार दोनशे चाळीस फ़क्त) सदर कंपनीस 
द्यावयाच्या अग्नीमाची रक्‍कम अदा करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास इतका निधी खाळील अटी व 
शर्तीच्या अधिन राहून मंजूर व मुक्‍त करण्यात येत आहे. 
अटी: 
सदर प्रशासकीय मान्यतेस प्रथम तांत्रिक मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 
निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे त्या विनिदिष्ट प्रयोजनासाठीच खर्च करावा. 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ठेवावेत. 
सदर योजनेची अंमलबजावणी कोणत्याही कारणाने खर्चात वाढ झाल्यास प्रशासनाकडून जादा 
अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही. 

2. या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई यांना मुक्त करण्यात आलेला निधी 
रु.२,७७,११,२४०/- (रुपये रुपये दोन कोटी सत्याहत्तर लक्ष अकरा हजार दोनशे चाळीस फ़क्त) बाबत 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे संचालक (वित्त), (श्री. यशवंत बाबुराव पाटील) यांच्या स्वाक्षरीने तयार केलेले 
व अवर सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, (श्री.व.भि.माने) यांनी प्रतिस्वाक्षरीत केलेले देयक अधिदान 
व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई यांना सादर करण्यात यावे. संचालक (वित्त), (श्री. यशवंत बाबुराव 
पाटील) यांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. तसेच अवर सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, (श्री.व.भि.माने ) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. सदर रक्‍कम एनईएफटी (NEFT) प्रणालीद्वारे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या 
खाती जमा करण्यात यावी. 


पृष्ठ४पैकी२ 


शासननिर्णयक्रमांकःग्रापापु-2017/प्र.क्र.145/पापु-10 


= या योजनेवर होणारा खर्च सन २०१८-१९ मध्ये मागणी क्र. वाय-२, 2294 पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता, ०१ पाणी पुरवठा, १९६ जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०२) जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, 
(०२) (०१) मराठवाडा एकात्मिक ग्रीड पध्दतीने पाणी पुरवठा योजनेसाठी सहायक अनुदान (२२१५ ए०२३)- 
३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्याखाली 
अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा 
४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक ३०/०६/२०१७ 
अनुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. वित्त विभाग 
परिपत्रक दिनांक १८/०४/२०१७ मधील अनुक्रमांक ७ ते १८ मधील अटींची तसेच सदर 
परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक १ ते ८ व क्र. ८ मधील तपासणी सूचीतील अनुक्रमांक १ ते 
१० मधील अटींची पुर्तता होत आहे. 
षु. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.८०/व्यय-३, दिनांक ०५.०३.२०१८ 
नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२०३१४४१३६२०२८असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Vasant Bhimrao Mane 

Va S a Nn t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Water Supply and Sanitation 

e Department, postalCode=400032, 

B h | mM fa (0 st=Maharashtra, 
2.5.4.20=280e2beac20f526041 fee94f6226 
522e1407a7f6aa0b06c8769634d48c2976 

M a al e bc, cn=Vasant Bhimrao Mane 
Date: 2018.12.04 10:55:15 +05'30' 

वसंत भि.माने 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र्‌ -१ मुंबई. 

२. महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र -२ नागपूर. 

३. मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

४. मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
५. मा.विधानमंडळ सदस्य (सवी. 

६. मा.प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 

८. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


पृष्ठ४पैकी३ 


शासननिर्णयक्रमांकःग्रापापु-2017/प्र.क्र.145/पापु-10 


९. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद 

१०.जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद 

११. उप सचिव तथा नियंत्रण अधिकारी, (रोख शाखा) पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
मंत्रालय मुंबई. 

१२. संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय संस्था,(वासो) बेलापूर, नवी मुंबई. 

१३. अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण औरंगाबाद . 

१४. संचालक (वित्त), तथा आहरण संवितरण अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, 

सिडको भवन, नवी मुंबई. 

१५.उपसंचालक भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, औरंगाबाद. 

१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
औरंगाबाद/जालना/बीड/हिंगोली/परभणी/लातूर/नांदेड/उस्मानाबाद. 

१८. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, 

औरंगाबाद/जालना/बीड/हिंगोली/परभणी/लातूर/नांदेड/उस्मानाबाद. 

१९. अपर मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

२०. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

२१. मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंबई. 

२२. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४४३) वित्त विभाग(व्यय-३) मंत्रालय मुंबई. 

२३. कार्यासन (पापु-०४,०६,०७,१७,१८,१३, व २०) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय 
मुंबई. 

२४. निवडनस्ती (पापु-१०) 


पृष्ठइपैकी४ 


